आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
q आरोग्य सेवा,गट-अ (एस-२०मधील 
अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा 
पुनर्विलोकन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक १२ जूले, २०२२ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२१/प्र.क्र.४४१/सेवा-३, 
दि. ०२.११.२०२१ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४ व ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ०१ 
येथील दि. १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. ०२.११.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. 

आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन 
स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विळोकन करण्यासाठीचा 
विहित प्रस्ताव प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय पुनर्विलोकन 
समितीच्या दि. २७.०४.२०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर 
अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन केलेल्या शिफारशी नुसार ज्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी 
अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविळे आहे त्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. २७.०४.२०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत 

केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


ata मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) मधील वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या ६८ (अडुसष्ट) अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा 
३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवाची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
3: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१३२७३५४८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO, 
L A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
i=PLANNING DEPARTMENT, 


stalCode=400032, st=Maharash' 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b3 

VIUAY KU MA R 80c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
seudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A7 
1DA717A6A7250, 


INumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF59 
55AAFSDCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC3 
LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2022.07.12 14:41:32 +05'30' 


(वि. ल.लहाने) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
३. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे) 
६. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय (सवी 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१०.संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
११.निवडनस्ती सेवा-३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


शासन निर्णय क्र- पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र. ५०/सेवा-३, दि. १२ जुलै, २०२२ सोबतचे प्रपत्र 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे कार्यरत ठिकाण 

[pee] १ डा. (श्रीमती) चारुशिला इयाम पाटील प्रा.आ.के. बोराखेडी जि. बुलढाणा 

२ डॉ. महेद्र ज्ञानोबाराव गावडे, AGH आरोग्य अधिकारी, रत्नागिरी 

३. डॉ. निना मधुकर बोराडे, ता.आ.अ. मुदखेड, जि. नांदेड 

8 डॉ.बालन मेहताब शोख, तालुका आरोग्य अधिकारी, नायगाव जि. नांदेड 

५. डॉ. मिलींद सी. रणदिवे, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र सफाळे, 
पालघर 

६. डॉ. चंद्रशोखर MSR करंजकर , वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा रुग्णालय, सातारा 

७. डॉ. (श्रीमती) अलकनंदा विनायक जाधव, वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा क्षयरोग केंद्र 
सातारा 

८. डॉ. सुनिल जगन्नाथ कोरबु, तालुका आरोग्य अधिकारी, कराड जि. सातारा 

९ डॉ. रमेश कल्लापा खोत, ता.आ. अधिकारी जि. प. कोल्हापूर 

शहि ०. डॉ.विजया काशिनाथ माने, (माधुरी विलास मोरे) प्रा.आ.के. निवडे जि. प. 
कोल्हापूर 

[i aad q. डॉ.भास्कर रघुनाथ टेंगसे, प्राआके, आडगाव जि. औरंगबाद 

१२. डॉ. गोपाल पी. मोरे, प्राआके पानचिंचोली जि. लातूर 

१३. डॉ. शेरअली शेख अहमद मुल्ला, प्राआकें मोहोळ जि. सोलापूर 

१४. डॉ. उज्वला एस. बाभूळगावकर, प्राआके करडे जि. प. पुणे 

१५. डॉ. अनिल कचरु शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय पुणे 

१६. डॉ. (श्रीमती) विद्या आर. झिणे, तालुका आरोग्य अधिकारी धर्मापूर जि. नांदेड 

१७. डॉ. भाऊसाहेब एस. VI, प्राथमिक आरोग्य क्रेद्र पिंपडवाडी औरंगाबाद 

१८. डॉ. सविता भागवत कांबळे (ससाणे,) प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रुईछत्तीसी ता. नगर 
जि.अहमदनगर 

१९. डॉ. (श्रीमती) विजया श्रीधर सोनावणे, जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद 

२०. डॉ. गुलाब एस. सोनावणे, तालुका आरोग्य अधिकारी ता. पोलादपुर जि. रायगड 

२१. डॉ. संजय किसनराव गायकवाड, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, डो-हाळे ता. राहता 
जि.अहमदनगर 

२२. डॉ. अनिल पोपटराव सोनावणे, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र नाशिक 

२३. डॉ.अशोक लहूजी बनसोड, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कावळगाव परभणी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


२४. डॉ. मनिषा hard बांते (ठवकर), वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, डागा स्मृती शासकीय 
रुग्णालय, नागपूर 

२५. डॉ.उमर रसिज्दीन सयद प्राआके वडोदबाजार ता फुलंब्री औरंगाबाद 

२६. डॉ. शुभांगी पी. बोरेलकर शासकीय दवाखाना मंत्रालय, मुंबई 

२७. डॉ. दिगंबर जी. बिरादार पोलीस रुग्णालय, नागपाडा मुंबई 

२८. डॉ. सरोजीनी डोंगरे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, क्षनिप्रके, नागपूर 

२९. डा.अभय थुल, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, UTS, भंडारा 

३०. डा. मधुकर रामराव पांचाळ प्रा.आ.के. मानेकेडवर ता. भुम जि. उस्मानाबाद 

३१. डा. मिलिद वसंत सोनावणे ग्रामीण रुग्णालय वडगाव मावळ पुणे 

३२. डॉ. (श्रीमती) सुचिता देवदत्त गोरे वैद्यकीय अधिकारी मध्यवर्ती रुगणालय 
उल्हासनगर -३ 

33. डा. विजय सी. Hid प्रादेशिक मनोरुगणालय येरवडा पुणे 

३४. डॉ.प्रकाश एस. लालगे, ता.आ.अ. पारनेर, जि. अहमदनगर 

३५. डा. नरेद्र गंगाराम शिदे पोलीस रुग्णालय ठाणे 

३६. डॉ. पांडूरंग व्ही. भारमल ग्रामीण रुग्णालय, समशेरपूर जि. अहमदनगर 

३७. डा. प्रभा एस. साखरे जिल्हा रुग्णालय पुणे 

३८. डा. निवृत्त्ती डी. सुरवसे ग्रामीण रुग्णालय जेजुरी जि पुणे 

३९. डा. श्रीकांत डी. CAPS प्राआके अरणगाव ता जामखेड जि. अहमदनगर 

४०. डा. विकासीनी एन. चव्हाण ठाणे 

४१. डॉ.महेंद्र शिवानंद मोहिते वै.अ. सा.रु.अमरावती 

४२. डॉ. मोहम्मद अब्दुल रहेमान मो. मर्तजा सा. रु. नांदेड 

४३. डॉ. विजय एकनाथ गवळी वै.अ. जिलूहा रुग्णालय सातारा 

४४. डॉ. प्रभास एम. पाटील जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर 

४५. डॉ. HOR व्ही राठोड वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय पुसद अकोला. 

४६. डॉ. मिनाक्षी टिळकचंद जाभुळकर वेद्यकोय अधिकारी वि.सं.से. रुग्णालय अमरावती 

४७. डा. (श्रीमती) जयश्री ए. घोरपडे पोलीस रुग्णालय सोलापूर 

४८. डा. अनिस अहमद फजले अहमद शोख जिल्हा रुग्णालय नांदेड 

४९. डॉ. वंदना विठवास कांबळे ( धेंडे) वैद्यकीय अधिकारी जि. प. सांगली 

५०. डॉ. (श्रीमती) एस. एन. करपे (नागोलकर) वैद्यकीय अधिकारी प्रा. मनो. ठाणे 

५१. डॉ.राजाभाऊ जनार्दन थोरात आ.मा.जी.आ.पुणे 

५२. डॉ. यशवंत दत्तु पाटील उप जिल्हा रुग्णालय, गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर 

५३. डॉ. कुंदन के गायकवाड, वैद्यकीय अधिकारी पुणतांबा, जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


५४. डॉ. दिळीप शामराव पाटील प्रा.आ.के. येळलुर ता. वाळवा जि. सांगली 

५५. डा.राजेश गजबे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, प्रा.आ.केंद्र, साळवा जि.प.नागपूर 

५६. डॉ. रमाकांत आर. नाकोड जिल्हा परिषद परभणी 

पु. डॉ.(श्रीमती) शिला व्ही. भोई (खरमोड), वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय , 
कराड, सातारा 

GC, डॉ. कृष्णा एस वानखेडे, ग्रामीण रुग्णालय,कोतुळ जि नगर 

५९. डॉ. सुनिल आर. राठोड वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय निफाड, जि. 
नाशिक 

६0. डा पाडुरंग शाहाजी ठोंबरे प्राआके URS A वसमत हिंगोली 

६१. डा.दिपक प्रल्हादसिंग राजपुत , वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय चांदवड 
जि. नाशिक 

६२. डॉ. जयश्री वामन कांबळे वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय कवठेमहाकाळ जि 
सांगली 

६३. डॉ. (श्रीमती) चंदाराणी व्ही. पाटील वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय वैजापूर 
जि. औरंगाबाद 

६४. डॉ. कोंडाजी ए. मदने प्रा.आ. के आष्वी जि. अहमदनर 

६५. डॉ.मंगल यु. चव्हाण वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, राजापूर रत्नागिरी 

६६. डॉ. गुरुप्रकाश श्रीपंत खोब्रागडे वै.अ. वि.सं.से. अमरावती 

६७. डॉ. (श्रीमती) भारती शिवाजीराव पाटील, प्रा आ के वळसंग, ता जत जि. सांगली 

६८. डॉ. लक्ष्मण कृष्णा फेगडकर, वे.अ. नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


